विद्युत निरीक्षणालयातील निलंबित अधिकाऱ्यांना 
शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र.२१ (भाग-२)/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ मे, २०२२. 


संदर्भ: १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयएलई-२०१५/प्र. क्र. ८६/ प्रशासन-३, 
दि. ३०/०६/२०१५ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र. एस-९२/१११४/प्र.क्र.२५७/सेवा-६ (ड), 
दि. १२/१२/२०१४. 
3) निलंबन आढावा समितीचे इतिवृत्त दि. २०/११/२०२०. 


प्रस्तावना: 
विद्युत निरीक्षणाळयातील खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या अधिकाऱ्याविरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभागाने केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने त्यांना संदर्भ क्र. २ येथील आदेशान्वये निलंबीत करण्यात आले आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव व | निलंबित केले ते | मूळ निलंबन निलंबनाचा शि 
क्र. पदनाम कार्यालय व महसूली | महसूली | आदेशाचा  । दिनांक 
विभाग विभाग । दिनांक 
१ श्रीमती संध्या सतिश | विद्युतु निरीक्षक, | नाशिक । 92.92.2098 | १७.११.२०१४ | मानीव 
पोळ, विद्युत निरीक्षक निरीक्षण विभाग, निलंबन 
मुंबई 
कोकण-२ 


ऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीतील गट-अ व गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निलंबन आढावा समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

वरील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी निलंबन आढावा 
समितीची बैठक दि. २०/११/२०२० रोजी संपन्न झाली. सदर बैठकीत समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांना शासन सेवेत अकार्यकारी पदावर पुन:स्थापित करण्याची शिफारस 
केली आहे. निलंबन आढावा समितीच्या शिफारशीस अनुसरुन उपरोक्त विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन 
संपुष्टात आणून त्यांची शासन सेवेत पुनःस्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
खालीलप्रमाणे आदेशा देण्यात येत आहेत:- 


शासन आदेशा : 


निलंबन आढावा समितीने शिफारस केल्यानुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
च्या नियम ४ (५) (क) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या WTA वापर करून, श्रीमती संध्या सतिठा पोळ, विद्युत 


शासन आदेशा क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.२१ (भाग-२)/ऊर्जा-१ 


निरीक्षक (निलंबित) यांचे निलंबन संपूष्टात आणून त्यांच्याविरुध्द सुरु असलेल्या विभागीय चौकशी व न्यायालयीन 
प्रकरणांमधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 

२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २०/०४/२०१३ रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उक्त अधिकाऱ्यांची 
खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार पुनःस्थापनेने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव व | निलंबित केले ते| पुन:स्थापनेनंतर पदस्थापनेचे कार्यालय 
क्र. | पदनाम कार्यालय 


हि श्रीमती संध्या सतिठ पोळ, | विद्युत्‌ निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, रत्नागिरी या 
विद्युत निरीक्षक निरीक्षण विभाग, | कार्यालयातील विद्युत निरीक्षक या रिक्‍त पदावर 
मुंबई 


३.  मुंख्यविद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, उपरोक्त अधिकाऱ्यांकडे पदस्थापनेनंतर 
अकार्यकारी स्वरूपाची कामे सोपविण्यात यावीत. 
४. या आदेशान्वये शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. सदर 
अधिकारी पदस्थापनेच्या कार्यालयात ज्या दिवशी रुजू होतील, त्या दिनांकापासून त्यांचे निलंबन संपृष्टात आल्याचे 
समजण्यात येईल. 
ष्‌. तसेच सदर अधिकाऱ्यांचा निलंबन कालावधी नियमित करण्याबाबतचे आदेडा, त्यांच्या विरुध्दच्या 
न्यायालयीन प्रकरणाचा व विभागीय चौकशीचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर यथावकाडञा काढण्यात येतील. 
६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२७१७०६१५८८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीन 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAM 
CHAUDHARI 
(राम चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. श्रीमती संध्या सतिश पोळ, विद्युत निरीक्षक 
द्वारा : मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई- ४०० ०७१. 


प्रत, 
१. मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई- ४०० ०७१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.२१ (भाग-२)/ऊर्जा-१ 


. अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई / पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 
. महालेखापाल -१ लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या -११ अ, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

. निवडनस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


